आरे दुग्धवसाहतीमधील सुरक्षा रक्षकांचे 
वेतन अदा करण्याकरिता सन 2029-22 या 
आर्थिक वर्षासाठी मंजूर अर्थसंकल्पित 
तरतूदीमधील निधीचे वितरण..... 

मागणी क्र.डी-५.....(१० कंत्राटी सेवा 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पूरक-२०२०/प्र.क्र.१८८/पदुम-८ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- 09 जून, २०२१ 


वाचा :- वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६.४.२०२० 


शासन निर्णय :- 

वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन परिपत्रकातील परिच्छेद-४ मधील तरतूदीच्या अधीन राहून आरे 
दुग्धवसाहतीमधीळ अतिक्रमणे रोखण्यासाठी तसेच अंतर्गत सुरक्षेकरिता Security Guards Board for Brihan 
Mumbai & Thane Dist., 8810908, Navi Mumbai या बाह्ययंत्रणेद्वारे नियुक्‍त करण्यात आलेल्या सुरक्षा 
रक्षकांच्या वेतनावरील खर्च भागविण्यासाठी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी “मागणी क्र. डी-५, २४०४- 
दुग्धव्यवसाय विकास (योजनेतर) (००) (१०२)-दुग्धविकास प्रकल्प (०१) आरे दुग्धवसाहत, (०२) (०१)-प्रशासन, 
(१०-कंत्राटी सेवा (२४०४०६९१)” या लेखाशिर्षाखाली अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतूदीपैकी खालीलप्रमाणे 
अर्थसंकल्पिय अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणाली (बीम्स) वर वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु.लक्ष) 
उद्दिष्टशिर्ष सन २०२०-२१ साठी । यापूर्वी वितरीत । आता वितरीत 
अर्थसंकल्पित तरतूद | करण्यात आलेली | करावयाची तरतूद 
तरतूद 
१०-कंत्राटी सेवा ४२.०० ४.२० ८.४० 
एकूण ४२.०० ४.२० ८.४० 


अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध असलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी वित्त विभागाच्या 
दिनांक १६.४.२०२० रोजीच्या परिपत्रकामधील परिच्छेद क्र.४ ते १३ व त्यासोबतच्या परिशिष्टामधील मार्गदर्शक 
सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


३. सदरचा शासन निर्णय, वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र. २६६/२०२१, दि.२८.०५.२०२१ अन्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांमध्ये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक-२०२०/प्र.क्र.१८८/पदुम-८ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६०७१२३५३४२८०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
ASMITA VIUAY 
JAWDEKAR ae 
(अस्मिता जावडेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, वरळी, मुंबई. 
२. महालेखापाल कार्यालय, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा), मुंबई/नागपूर. 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
४. कक्ष अधिकारी, (पदुम-१६) कृषि व पदुम विभाग, मंत्राळय,मुंबई-३२. 
५. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


